अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहाच्या 
व्यवस्थापनाकरिता व बांधकामाकरिता निधी 
उपलब्ध करणेबाबत..... 


सन २०२४-२५ करिता निधी वाटप 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२१/प्र.क्र.१५/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा : 


१. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/प्र.क्र.१५/का.८, 
दि.०२ मार्च, २०१०. 

२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, 
दि.२० डिसेंबर, २०११. 

३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगू-२०१२/प्र.क्र.१६८/का.८, 
दि.२१ जून.२०१३ , 

४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०१२/प्र.क्र.१६८/का.८, 
दि.२८ जुले, २०१५. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, 
२०२४ 

६. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०२१/प्र.क्र.१५/का.८, 
दि.१८ जून, २०२४ व दि.२७ जून, २०२४ 

७. सहायक अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे पत्र क्र. 
जी-२३/अर्थ/३६५७/सन २०२४, दि.१३ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना - 

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी 
वसतिगृहे बांधण्याबाबत संदर्भाकित क्रमांक १ येथील दिनांक २ मार्च, २०१० चा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक 
मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती संदर्भाकित क्रमांक २ येथील दिनांक २० डिसेंबर, 
२०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरिता बांधण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबतची कार्यपध्दती संदर्भाकित 
क्रमांक ३ व ४ येथील दिनांक २१ जून, २०१३ व दिनांक २८ जुले, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये 
निश्चित करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२१/प्र.क्र.१५/का.८ 


२. अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहाचे व्यवस्थापन व 
बांधकामासाठी सन २०२४-२५ करिता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील 
अल्पसंख्यांक समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली रु.२०,००,००,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आळा 
आहे. संदर्भ क्र. ६ येथील दि.२७ जून, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, अहमदनगर येथील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थिनींकरीता Yoo 
प्रवेश क्षमतेच्या वसतिगृह बांधकामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ 
क्र. ७ येथील पत्रांनवये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अहमदनगर येथीळ वसतिगृह 
बांधकामाकरीता निधी वितरित करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यास अनुसरुन सदर वसतिगृह 
बांधकामाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक २५ जुले, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता असलेल्या वित्तीय बंधनाच्या मर्यादेस अनुसरुन 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अहमदनगर येथील 
वसतिगृह बांधकामाकरीता एकूण रु.१,९०,७०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी नव्वद लाख सत्तर 
हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अहमदनगर 
येथील अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या बांधकामाकरिता एकूण रु.१,९०,७०,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी नव्वद लाख सत्तर हजार फक्त) एवढी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून 
आहरण व संवितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


3. सदर तरतूद जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत असून याकरीता 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर हे नियंत्रक अधिकारी आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी 
-आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


४. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र (॥॥2॥०1 Certificate) विहित मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची राहील. तसेच अतिप्रदान व अखर्चित निधी परतावा 
शासनास भरणा (जमा) करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सूचनांनुसार संबधित जिल्हाधिकारी यांनी 
कार्यवाही करावी. 

५. सदरचा खर्च करताना वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत ७./.७. च्या मार्गदर्शक तत्वांचा / CAG 
च्या निदेशानुसार कोणताही शासन निर्णय/अटी व शरर्तींचा भंग होणार नाही याची दक्षता संबधित 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / भारताचे नियंत्रक व 
महालेखापरिक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. सदर रक्‍कम 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२१/प्र.क्र.१५/का.८ 


चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात 
जमा करता येणार नाही. 


&. 


सदरचा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 


समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक 


समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२४-२५ करिता उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


७. 


सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, प्र उपविभाग-एक 


मधील अट क्र.२७ अन्वये शासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत व वित्त विभाग, अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, २०२४ मधील कार्यपद्धती व अटींची पुर्तता करुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. प्रस्तावास अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८८/१४७१, दिनांक ८ ऑगस्ट , २०२४ अन्वये 


नियोजन विभागाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१६/२०२४/व्यय-१, 


दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२४१००४१२५१४५१७१४ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND PADMANABH SHENOY 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FOOD CIVIL 
M | L | N D P A D M A N A B H SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 


be40ef2fa6a43ca3b215a6542fe92b8f99495968 


0f52a7ae3a293948, postalCode=400032, st=Maharasht 

S H E N OY serial INumber=F493AF30AF7B26C53298AE259841 E86E 1 96988EEE 
98D450625570240B6F 3B989, ‘MILIND PADMANABH SHENOY 
Date: 2024.10.04 12:38:54 +05'30' 


(मिलिंद शोणॉय) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9 (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अहमदनगर 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई, 


७. कक्ष अधिकारी, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 


८. 
द 


त्यांनी उक्त रकमा संबंधिताना कृपया B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय-१ मंत्रालय, मुंबई 


१०.नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 
११.निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


